महात्मा फुले पाणी वापर संस्था अभियान व त्या अंतर्गत 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर संस्था 
व्यवस्थापन पुरस्कार स्पर्धा सातवे वर्ष २०१५-१६ 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीएडी-२०१६/प्र.क्र.३३५/१५ लाक्षेवि (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ३० नोव्हेंबर, २०१८ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांक : सीएडी - १००५/(४१७/२००५) लाक्षेवि (कामे) दिनांक २१.०८.२००९ 
२) शासन निर्णय क्रमांक : सीएडी - २०१६/(३३५/१६) लाक्षेवि (कामे) दिनांक ३१.१०.२०१५ 
३) शासन निर्णय क्रमांक : सीएडी - २०१६(३३५/१६) लाक्षेवि (कामे) दिनांक २२.०५.२०१७ 
प्रस्तावना : 
महात्मा फुले पाणी वापर संस्था अभियान व त्याअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पाणी 
वापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार स्पर्धा दरवर्षी आयोजित करण्याचा निर्णय शासनाने दि. 
२१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयानुसार घेतलेला आहे. त्यानुसार सलग ५ वर्ष सदरचा पुरस्कार 
स्पर्धा आयोजित करुन, खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. 


प्रथम वर्ष सन २००९-१० - शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१०/(२८/२०१०) दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१० 
दुसरे वर्ष सन २०१०-११ - शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१०/(४१४/२०१०), दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०११ 
तृतीय वर्ष सन २०११-१२- शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०११/(५५९/२०११), दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१२ 
चतुर्थ वर्ष सन २०१२-१३ - शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१२/(३१६/२०१२), दिनांक ३० मार्च, २०१३ 
पाचवे वर्ष सन २०१३-१४ - शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१३/(३३२/२०१३), दिनांक ३१ मे, २०१४ व 
सहावे वर्ष सन २०१४-१५ -- शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१३/(२२९/२०१४), दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ 


( 
( 


आता पुरस्काराचे सातवे वर्ष सन २०१५-१६ बाबत कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णय दि. २१/०८/२००९ मधील परिच्छेद क्र. ९ मध्ये “सदर 
स्पर्धा ५ वर्षासाठी राहील. ५ वर्ष पूर्ण झाल्यावर या पुरस्कार योजनेचा आढावा घेण्यात येईल व 
आवश्यकतेनुसार योजनेत सुधारणा करण्यात येईल”. असे नमूद केल्याचे अनुलक्षून पुरस्कार 
योजनेचा आढावा घेणेसाठी शासन निर्णय क्र. सिडीए/१०१५(३३५/१५)/लाक्षेवि(कामे), दिनांक 
39.90.2094 अन्वये समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीवर 
विचारविनिमय करुन महात्मा फुले पाणी वापर संस्था अभियान व त्या अंतर्गत पुण्यश्लोक 
आहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार स्पर्धेसाठी यापूर्वी निर्गमित करण्यात 
आलेले शासन निर्णय दिनांक ११.११.२०११ व दिनांक २६.११.२०१२ अधिक्रमीत करुन व शासन 
निर्णय दि. २१/०९/२००९ मध्ये सुधारणा करुन दि. २२ मे, २०१७ रोजी सुधारित शासन निर्णय 
निर्गमित केला. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएडी-२०१६/प्र.क्र.३३५/१५ लाक्षेवि (कामे) 


सन २०१५-१६ हे पुरस्काराचे सातवे वर्ष असून तसेच पुरस्कारास पाच वर्षे पुर्ण झालेली 
असल्याने शासन निर्णय दि. २१/०९/२००९ मधील परिच्छेद क्र. ९ येथील तरतुदीनुसार सदर 
पुरस्काराचा आढावा घेवून, सदर शासन निर्णयात सुधारणा करुन, दि. २२ मे,२०१७ रोजी सुधारित 
शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामुळे पुरस्काराचे सातवे वर्ष सन २०१५-१६ मध्ये सदर 
पुरस्कारासाठी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही वा स्पर्धा घेता येऊ शकली नाही. परिणामी 
पुरस्काराचे सातवे वर्ष सन २०१५-१६ हे खंडीत झालेले आहे. त्यामुळे महात्मा फुले पाणी वापर संस्था 
अभियान व त्या अंतर्गत पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार 
स्पर्धेचे सातवे वर्ष २०१५-१६ हे खंडीत वर्ष म्हणून जाहिर करण्यात येत आहे. 

सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११३०१४४६२०७६२७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ravikumar ile pth त 


}d366e52e6a048879b9d5953c80924 1c7dcd02febfaacd 
व, 


ढे 78९ a 
662b83135b2cce1e0ab7818335e766c784d038dfal 
वे] ठे n a n a [| a e 9befl a58bc1968dd550d40, cn=Ravikumar Gajanan Parate 


Date: 2018.11.30 14:54:06 +05'30' 


(र.ग.पराते) 
शासनाचे उपसचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व विभागीय आयूक्त 

८. आयुक्त, कृषी, पुणे. 

९. आयुक्त, सहकार, पुणे. 

१०.महासंचालक, माहीती व जलसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
११.जलसंपदा विभागातील सर्व कार्यकारी संचालक 

१२.महासंचालक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 
१३.महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक 
१४.सर्व उपसचिव , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.जलसंपदा विभागतील सर्व मुख्य अभियंता 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएडी-२०१६/प्र.क्र.३३५/१५ लाक्षेवि (कामे) 


१६.जलसंपदा विभागातील सर्व अधिक्षक अभियंता 

१७.जलसंपदा विभागातील सर्व कार्यकारी अभियंता 
१८. नियोजन विभाग (का.क्र.१४३३), मंत्राळय, मुंबई 

१९.वित विभाग, (व्यय-१२) मंत्रालय मुंबई 

२०.संपर्क अधिकारी, जलसंपदा विभाग. 

२१.माहीती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२२.श्री. भरत कावळे, समाज परिवर्त केंद्र, लोहीयानगर ओझर, ता. पैठण, जि. नाशिक 

अध्यक्ष गिरीबालाजी पाणी वापर संस्था, मर्यादित टाकळी अंबड, ता. पैठण,जि. औरंगाबाद. 

२३.लाक्षेवि (कामे) संग्रहर्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


